मागणी क्र.ए-४ (अनिवार्य/दत्तमत) प्रधान लेखाशिर्ष 
“२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा” सन २०२३-२४ 
मधील तरतूदीचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२७/२०२४/२५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२४ 
शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक ए-४ “२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा” या 
प्रधान लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील अनिवार्य तरतूदी मधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 

सन २०२३-२४ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा” मधील विशेष मान्यवर 
व्यक्तींच्या भेटीच्या वेळी करावयाची व्यवस्था (अनिवार्य/दत्तमत) (२०७००२०९) ५०-इतर खर्च मधील बचत एकूण 
रू.८२.५३४२४ लाख (अक्षरी रूपये ब्याऐंशी लाख त्रेपन्न हजार चारशे चोवीस फक्त) सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - 
१ मध्ये दर्शविल्यानुसार महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (अनिवार्य/दत्तमत) २०७० ०६९३ - ११-देशांतर्गत 
प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी व कर या योजनेसाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - २ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियाजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७४/व्यय-४, दि.२१.०३.२०२४ व दिनांक 
२८.०३.२०२४ च्या मान्यतेअन्वये तसेच मा.अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन 
विभाग यांच्या मान्यतेचे निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक क्र २०२४०३३०१३२३२१२१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


SEEMA 888480 0५७ 


MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
J A D H AV MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 


Date: 2024.03.30 13:35:38 +05'30' 
(सी.ब.जाधव) 

सहपत्र-वरील प्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. अपर मुख्य सचिव व मु.रा.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. सह सचिव/उप सचिव, व्यय-४, अर्थ-२ व अर्थ-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. सह सचिव/उस सचिव (राशि-१/मप्रन्या), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. कक्ष अधिकारी, कार्या.- (राशि-१/मप्रन्या), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. निवड नस्ती, कार्यासन.- अर्थसं. 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनरवि २०२४/प्र.क्र.२७/२०२४/कार्या.-अर्थसं, दिनांक ३० मार्च, २०२४. 
मागणी क्रमांक ए-४, प्रधान लेखाशिर्ष : २०७०, इतर प्रशासकीय सेवा, पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (-) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 
(रू.लाखात) 


योजनेचे नाव मुख्य लेखाशिर्ष stat | सन २०२३-२४ चे | Satie | ate 


अर्थसंकल्पिय अंदाज रक्‍कम (-) नंतरची होणारी 


रक्‍कम 


विशेष मान्यवर व्यक्‍तोच्या । २०७०, इतर प्रशासकोय सेवा- Coo 
भेटींच्या वेळी करावयाची । इतर खर्च, (००) (०३) विशेष मान्यवर २०००.०० 
व्यवस्था (अनिवार्य) व्यक्तींच्या भेटींच्या वेळी करावयाची प्रस्तुत योजनेअंतर्गत आकस्मिक परिस्थितीत खर्च कराबा लागतो 
८२.५२४२४ ११७८.२८५७६ 
व्यवस्था (अनिवार्य) (२०७००२०९) २५९.७९ तथापि या वर्षातील उर्वरित कालावधीत खर्च होणार नसल्याने संभाव्य 


- ५०, इतर खर्च बचत. 
१२६०.८२ 
[_____| _१२६०.८२ 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि २०२४/प्र.क्र.२७/२०२४/कार्या-अर्थसं, दिनांक Fo मार्च, २०२४. 
मागणी क्रमांक ए-४, प्रधान लेखाशिर्ष : २०७०, इतर प्रशासकीय सेवा, पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२३-२४ (वजा) (--) विवरणपत्र अनिवार्य योजना 


—— क (रू.लाखात) 
योजनेचे नाव मुख्य लेखाशिर्ष / उप लेखाशिर्ष | सन २०२३-२४ चे | पुर्नविनियाजनाची | पुर्नविनिये 
अर्थसंकल्पिय अंदाज रक्‍कम (+) नंतरची होणारी 
किंवा पुरक विनियोजन रक्‍कम 


|e | 


महाराष्ट्र प्रशासकोय २०७०, इतर प्रशासकोय सेवा- ००३, 
न्यायाधिकरण (अनिवार्य) ।प्रशिक्षण, (००) (११) महाराष्ट्र महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबईसह नागपूर ब औरंगाबाद या 
प्रशासकोय न्यायाधिकरण (अनिवार्य) १२.०० ८.०३२८४ २०.०३२८४ कार्यालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या दिनांक १.१.२०१६ ते दिनांक 
२०७० ०६९३ - १९-देशांतर्गत २९.२.२०२४ पर्यंतच्या फरकाच्या देयकाकरिता प्रवास भत्ता देण्यासाठी 
प्रवास खर्च आवश्यक जादा तरतूद. कार्यालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या दिनांक 


१३-कार्यालयोन खर्च १५१.३३८२४ १.१.२०१६ ते दिनांक २९.२.२०१४ पर्यंतच्या फरकाच्या देयकारिता 
४-भाडेपट्टी व कर ५.९१३१६ ६.४१३१६ आवश्यक जादा रक्‍कम तसेच महाराष्ट्र प्रशासकोय न्यायाधिकरण, 


नागपूर कार्यालयाच्या भाडेपट्टी ब कर तसेच मनपा कर देखभाल दुरूस्ती 
एकूण ०.५० ८२.५३४२४ १७७.७८४२४ agi 
करिता आवश्यक जादा तरतूद. 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
S FE FE M A BA BA N DN: CN = SEEMA BABAN JADHAV, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION 
J A D H AV MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 
Date: 2024.03.30 13:35:53 +05'30' 


